मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे 
यांच्या आस्थापनेवरील ४ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमसीटी-१०१७/प्र.क्र.८९/परि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एमसीटी 9298/2-XXXV,(TR), दिनांक २०.०९.१९७६. 
२) शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/१७८/३ 153/-६, दि. ०७.०८.१९८०. 
३) शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/१८३/६()1॥३/॥-६, दि. १८.१०.१९८४. 
४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.८९/परि.५, दिनांक २७.०३.२०२३. 
५)शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ३१.०८.२०२३ व 
शुध्दीपत्रक दिनांक ०६.०९.२०२३ 
६) सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र.३५९/२०२३, 
दिनांक ०८.०९.२०२३. 


प्रस्तावना :- संदर्भ क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये पुणे येथे १ मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण स्थापन 
करण्यात आले असून संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये त्यांच्या आस्थापनेवर एकूण १३ पदे 
निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये ९ स्थायी व ४ अस्थायी पदे आहेत. सदर ४ अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. सदर पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याबाबत सदस्य, मोटार अपघात दावा 
न्यायाधिकरण, पुणे यांनी संदर्भ क्र. ६ येथील पत्रान्वये शासनास विनंती केळी आहे. सदर पदांना दिनांक 
09,08 2023 पासून पुढे मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील खालील ४ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ ही 
न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित असलेले दावे त्वरीत निकाली काढणे, निकाली काढलेल्या दाव्यांचे माहे 
नोव्हेंबर, २०२३ व फेब्रुवारी, २०२४ अखेरचे विवरणपत्र शासनास सादर करणे तसेच माहे ऑगस्ट, २०२३ 
अखेर प्रलंबित असलेल्या दाव्यातील ५० टक्के दावे निकाली काढल्याचे दिसून न आल्यास पुढील 
मुदतवाढ मिळणार नाही, या अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-१०१७/प्र.क्र.८९/परि-५ 


अ.क्र. | पदाचे नांव पद संख्या | पदे निर्माण केलेल्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 
शि . | लिपिक- शि शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/१८३/६()1॥१/५-६, 
टंकलेखक दि. १८.१०.१९८४ 
2. | टंकलेखक शि शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/१८३/६()1॥/५-६, 
दि. १८.१०.१९८४ 
३. । बेलिफ शि शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/१७८/३ TRA-&, 
दि. ०७.०८.१९८० 
४. | शिपाई शि शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/१७८/३ 13॥-६, 
दि. ०७.०८.१९८० 
एकूण ४ 


२. या बाबीवरील होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१-वाहनांवरील कर, (00) ८००-इतर खर्च, 
(००) (०१)-मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (२०४१ 0924)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. Brame निर्णय वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
३१.०८.२०२३ चा शासन निर्णय व दि ६.०९.२०२३.रोजीच्या शुध्दीपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे . 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९२६१५१७३२६८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, काग 
MADKAR PRATAP 7५ 


0227b3aab4ff49ee9941, postalCode=400032, st: 

serialINumber=B6C9D92AA5599BE94C2F37BF0363AAF3D243D 
S A M Pp AT R A O E73A6A2F15A0AE751006929371A, cn=MADKAR PRATAP 

SAMPATRAO 

Date: 2023.09.26 15:20:25 +05'30' 


(प्रताप माडकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तथा विभाग प्रमुख, मुंबई. 
२. मा. जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, पुणे. 
३. मा.सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-१०१७/प्र.क्र.८९/परि-५ 


६. वित्त विभाग (व्यय-८/ वित्तीय सुधारणा/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
७. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, (बीयुडी-१/ परिवहन-४), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती / परिवहन-५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


